महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) या 
संवर्गातील शिक्षण सहसंचालक व तत्सम पदाची दि. 
०१.०१.२०२२, दि. ०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः निसुची-३६२४/प्र.क्र.६१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक : १६ मे, २०२४. 


संदर्भ : 
१) शाळेय शिक्षण, शासन परिपत्रक क्र.निसुची-३६२४/प्र.क्र.६/प्रशा-२, दि.२७.०२.२०२४. 
२) शिक्षण आयुक्तालय यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.आस्था-ब/१२४/शिउसंज्येसू/२०१८/२७९९, 
दिनांक २३.०४.२०२४. 


शासन परिपत्रक:- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील शिक्षण सहसंचालक पदाची दिनांक 


०१.०१.२०२२,दिनांक ०१.०१.२०२३ व दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची अंतीम ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र.१ 


अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर ज्येष्ठता सूचीसंबंधी काही आक्षेप असल्यास, विहित 


कालावधीत ते आयुक्‍त (शिक्षण) यांचेमार्फत शासनास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. 


२. सदर ज्येष्ठतासूचीवर कोणत्याही अधिकाऱ्यांने आक्षेप नोंदविलेले नाहीत. 


३. ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ च्या नियम ४ व ५ मधील 


तरतूदीनुसार जे पदोन्नत अधिकारी नियमानुसार पदोन्नत पदावर विहित मुदतीत रूजू झालेल्या 


अधिकाऱ्यांची आपापसातील ज्येष्ठता राखण्यात आली आहे. 


४. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६ 


/प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक २१.०६.२०२१ नुसार तयार करण्यात आली आहे. 


५. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 


दिलेल्या निर्णयान्वये, दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध 


ठरविले आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विठोष 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निसुची-३६२४/प्र.क्र.६१/प्रशा-२ 


अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आली आहे. सदर विशेष अनुज्ञा याचिकेमधील अंतिम 


निर्णयाच्या अधिन राहून ही ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. त्यानुसार सन २००४ नंतरच्या 


निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल, या अटीच्या अधीन राहून 


ही ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


६. उक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील शिक्षण 


सहसंचालक व तत्सम पदाची दिनांक ०१.०१.२०२२, दिनांक ०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची 


अंतीम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या प्रपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५१६११२०५४७७२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by VAY NIVRUTTI BHOSALE 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c7a4e3 1 cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1 f0636b0a2e 


182e485826669926889, postalCode=400032, st=M. ashti 
INumb: :7 966FB8DA6E03C3F79409670C65FACO77378A 
B H O S A | F 68F734A11D051D02DC3119DC128, =VUAY NIVRUTTI 
BHOSALE 
Date: 2024.05.16 11:33:50 +05'30' 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्‍त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍ताळलयामार्फत 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निसुची-३६२४/प्र.क्र.६१/प्रश्ा-२ 


प्रपत्र-अ 


दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षण सहसंचालक व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक दि.०१.०१.२०२१ ते दि. 39.92.2029 म्हणजेच 


अ. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नांव प्रवर्गनियुक्‍्तीनंतर | जन्म दिनांक | नियुक्तीचा नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक प्रवर्ग बदलला दिनांक मार्गसरळसेवेने/मर्यादित दिनांक/ज्येष्ठतेचा दिनांक 
असल्यास त्याचा विभागीय परीक्षेव्दारे नियुक्‍त मानीव दिनांक 
दिनांक) उमेदवारांचा क्रमांक व 
परीक्षचे वर्ष 
लि २ 3 8 4 & 9 ८ 8 Ee ° 
fea] al श्री.तु.ना.सुपे अ.ज. ०१.०६.१९६४ | १७.०७.२०१७ पदोन्नती १७.०७.२०१७ ३१.०५.२०२२ । सेवानिवृत्त 
२ २ SN CAS ता.टेमकर खुला ०१.०१.१९६४ | १२.०६.२०१८ पदोन्नती १२.०६.२०१८ ३१.०५.२०२२ । सेवानिवृत्त 
३ ३ श्री.शरद शंं.गोसावी भ.ज.(बो ०२.१२.१९७२ | ११.०६.२०१८ पदोन्नती ११.०६.२०१८ ३१.१२.२०३० | शिक्षण संचालक 
पदावर पदोन्नत 
२०२१ 
४ ४ SH Heal म.पाळकर इ.मा.व. १५.०७.१९७० | २३.०८.२०१८ पदोन्नती २३.०८.२०१८ ३१.०७.२०२८ | शिक्षण संचालक 
पदावर पदोन्नत 
२०२१ 
4 4 श्री.कृष्णकुमार खुला २३.०८.१९७० | १८.०६.२०१८ पदोन्नती १८.०६.२०१८ ३१.०८.२०२८ | शिक्षण संचालक 
भा.पाटील पदावर पदोन्नत 
२०२१ 
& & श्री.नितीन मुरलीधर खुला १३.०७.१९६५ | १४.१२.२०२१ पदोन्नती १४.१२.२०२१ ३१.०७.२०२३ । सेवानिवृत्त 
उपासनी 
9 9 श्री.अशोक बंडुजी खुला ०१.०६.१९६५ | ३१.१२.२०२१ पदोन्नती ३१.१२.२०२१ ३१.०५.२०२३ । सेवानिवृत्त 
भोसले 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


प्रपत्र-अ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निसुची-३६२४/प्र.क्र.६१/प्रशा-२ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ(प्रशासन शाखा) मधील शिक्षण सहसंचालक व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक दि.०१.०१.२०२२ ते दि. ३१.१२.२०२२ म्हणजेच 
दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


अ. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नांव | प्रवर्गनियुक्‍तीनंतर | जन्म दिनांक । नियुक्तीचा नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक प्रवर्ग बदलला दिनांक मार्ग सरळसेवेने/मर्यादित | दिनांक/ज्येष्ठतेचा दिनांक 
असल्यास त्याचा विभागीय परीक्षेव्दारे मानीव दिनांक 
दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा 
क्रमांक व परीक्षचे वर्ष 
१ २ ३ ४ ५ g 9 ८ ९ १० 
१ १ श्री.तु.ना.सुपे अ.ज. ०१.०६.१९६४ | १७.०७.२००१७ पदोन्नती १७.०७.२०१७ । ३१.०५.२०२२ | सेवानिवृत्त 
२ २ | श्री.दिनकर खुला ०१.०६.१९६४ | १२.०६.२०१८ पदोन्नती १२.०६.२०१८ । ३१.०५.२०२२ | सेवानिवृत्त 
ता.टेमकर 
३ ३ श्री.नितीन खुला १३.०७.१९६५ | १४.१२.२०२१ पदोन्नती १४.१२.२०२१ | ३१.०७.२०२३ | सेवानिवृत्त 
मुरळीधर उपासनी 
४ ४ | श्री.अशोक बंडुजी खुला ०१.०६.१९६५ | ३१.१२.२०२१ पदोन्नती ३१.१२.२०२१ । ३१.०५.२०२३ | स्वेसेनि 
भोसले दि.१६०७.२०२२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निसुची-३६२४/प्र.क्र.६१/प्रशा-२ 


प्रपत्र-अ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ(प्रशासन शाखा) मधील शिक्षण सहसंचालक व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक दि.०१.०१.२०२३ ते दि. ३१.१२.२०२३ म्हणजेच 
दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


अ. । ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नांव | प्रवर्गीनियुक्‍तीनंतर | जन्म दिनांक | नियुक्तीचा नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्र. । क्रमांक प्रवर्ग बदलला दिनांक मार्ग सरळसेवेने/मर्यादित | दिनांक/ज्येष्ठतेचा दिनांक 
असल्यास त्याचा विभागीय परीक्षेव्दारे मानीव दिनांक 
दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा 
क्रमांक व परीक्षचे वर्ष 
१ २ ३ ४ 4 g 9 ८ ९ १० 
१ १ श्री.नितीन खुला १३.०७.१९६५ | १४.१२.२०२१ पदोन्नती १४.१२.२०२१ । ३१.०७.२०२३ । सेवानिवृत्त 
मुरळीधर उपासनी 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


